माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या दिल्ली येथील 
कार्यालयासाठी फोटो आणि व्हिडोयोग्राफीकरिता नवीन 
अद्ययावत कॅमेरा खरेदीसाठी रु.६.५० लाख इतक्या 
खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : मावज-२०२३/७२१/प्र.क्र.२९८/मावज-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक - २२ डिसेंबर, २०२३. 


वाचा-: 

१. शासन निर्णय, उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/ 
भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक ०१ डिसेंबर, २०१६. 

२. शासन निर्णय, उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/ 
भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक ०१ डिसेंबर, २०१६. 

३. शासन निर्णय, उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.भांखस-२०२१/प्र.क्र.८/उद्योग-४, 
दिनांक ०७ मे, २०२१. 

४. माहितीव जनसंपर्क महासंचालनालयाचे पत्र क्र.लेसाभा/२०२३/कॅमेरा खरेदी/ 
का-१/५९२, दि.१४ सप्टेंबर, २०२३. 


प्रस्तावना :- 

मा.राज्यपाल, मा.मुख्यमंत्री महोदय व मंत्री तसेच वरिष्ठ अधिकारी यांचे दिल्ली येथील शासकीय 
दौऱ्यादरम्यान फोटोग्राफी व व्हिडियोग्राफी करण्यात येते. त्यामुळे महाराष्ट्र परिचय केंद्र, नवी दिल्ली या 
कार्यालयाकडे स्वत:चा अद्ययावत कॅमेरा असणे आवश्‍यक आहे. तथापि, दिल्ली कार्यालयाकडे 
अत्याधुनिक कॅमेरा उपलब्ध नसल्याने फोटोग्राफी करुन मुख्यमंत्री कार्यालयास तसेच पत्रकारांना 
मागणीनुसार तातडीने फोटोग्राफ्स पूरविणे area होत नाही. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या 
अधिनस्त कार्यालय महाराष्ट्र परिचय केंद्र, नवी दिल्ली येथील कार्यालयासाठी नवीन अद्ययावत कॅमेरा व 
सहसाहित्य खरेदी करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 


माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या अधिनस्त महाराष्ट्र परिचय केंद्र, नवी दिल्ली या 
कार्यालयासाठी फोटोग्राफी/ व्हिडीयोग्राफीसाठी नवीन अद्ययावत कॅमेरा व सहसाहित्य खरेदीसाठी 
अंदाजित रु.६.५० लाख इतक्या खर्चास याद्वारे प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. शासकीय विभाग/संस्थांकडून वस्तू व सेवांच्या खरेदीसाठी केंद्र शासनाने गव्हर्नमेंट ई- 
मार्केटप्लेस (GeM) हे पोर्टल विकसित HSS se. Gem पोर्टलवर खरेदी करताना खरेदीदार 
विभागाच्या गरजेनुसार निविदा फॉर्म, वस्तुनिहाय विनिर्देशांमध्ये बदल करण्याची सुविधा पोर्टलवर 
उपलब्ध असून, महाराष्ट्र परिचय केंद्र, नवी दिल्ली कार्यालयास फोटो आणि व्हिडियोग्राफीकरीता नवीन 
अद्ययावत कॅमेरा खरेदी करताना उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दिनांक २४.८.२०१७ मधील 
शासन निर्णयातील सूचनांचे तंतोतंत पालन करावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२३/७२१/प्र.क्र.२९८/मावज-१ 


३. वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/ १३/विनियम, 
भाग-२, दिनांक १७.४.२०१५ अन्वये भाग-पहिला, उपविभाग-दोन, अ.क्र.४, नियम क्र.७ अन्वये अवजारे, 
किरकोळ साधनसामुग्री आणि उपकरण संच विकत घेण्यास मंजूरी देणेबाबत प्रशासनिक विभागास 
असलेल्या वित्तीय अधिकारांतर्गत सदर खर्च करण्यात यावा. 
४. प्रस्तुतचा खर्च सामान्य प्रशासन विभाग, मागणी क्र.ए-६, मुख्य लेखाशीर्ष २२२००४१९,१०९- 
छायाचित्र सेवा, १३-कार्यालयीन खर्च संगणक सांकेतांक २२२००४१९ या लेखाशीर्षातंर्गत सन २०२३- 
२४ या आर्थिक वर्षामध्ये उपलब्ध झालेल्या तरतूदीतून बिम्स प्रणालीवर उपलब्ध तरतुदींच्या मर्यादेत 
विहित कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन भागविण्यात यावा. 
५. खरेदी केलेल्या नविन कॅमेराची नोंद भांडार शाखेच्या जड वस्तू नोंदवहीमधे घेण्यात यावी. 
६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१२२२१४४९०८८३०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by RIMA SUBHASH DUTTAROY 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=487393c812e41¢98e63a7a73c63e1d078da4c3c899b4 
307a07d4d99b40a7d635, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


DUTTAROY Se al 
(रिमा दत्तरॉय) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२) मा.उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री, गृह यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
३) मा.उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री, वित्त यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
४) महालेखापाल, १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरीक्षा), मुंबई, नागपूर, 
५) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई 
६) संचालक, (माहिती) (वृत्त व जनसंपर्क) माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय, मुंबई 
७) संचालक, (माहिती) (प्रशासन) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई 
८) उपसंचालक (लेखा), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
९) उपसंचालक, महाराष्ट्र परिचय केंद्र, नवी दिल्ली A/c, स्टेट ऐम्पोरिया बिल्डींग, 
बाबाखरकसिंह मार्ग, नवी दिल्ली. ११०००१ 
१०) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
११) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 
१२) ळेखाधिकारी (आहरण व संवितरण), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, 
मुंबई, मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखालील सर्व विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुख. 
१३) निवडनस्ती (का.३४), सामान्य प्रशासन विभाग. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


